सन २०१८-१९ पासून राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेंतर्गत 
राज्यातील रेशीम उद्योगाकरीता पायाभूत सुविधांसाठी 
सहाय्य (राज्य हिस्सा ४० टक्के ) या योजनेस नवीन 
लेखाशिर्ष देणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : केंपुयो २०१८/ प्र.क्र. ५१/रेशीम कक्ष 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : २६ जुलै, २०१८ 


वाचा: १) प्रधान सचिव (कृषि) यांचे अ.शा.पत्र क्र. राकृवि-०३१७/प्र.क्र.१४/राकृवियो कक्ष, 
दि. ३१ जानेवारी, २०१८ 
२) शासन निर्णय, स.प.व व. विभाग, क्रमांक : प्रवियो -१०१८/प्र.क्र.४४/रेशीम कक्ष, 
दि. ३ मे, २०१८ 


प्रस्तावना: 


राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेतंर्गत केंद्रातर्फे रेशीम उद्योगातील विविध प्रकल्पांसाठी निधी उपलब्ध 
करून दिला जाईल त्यास राज्यस्तरीय प्रकल्प मंजूरी समितीने (RKVY) निश्चित केलेल्या गुणात्तरानुसार vo 
टक्के इतका पुरक निधी राज्य शासनाचा हिस्सा म्हणून उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय संदर्भाधिन क्र. १ 
अन्वये शासनाने घेतला आहे. त्यानुषंगाने शासन निर्णय, प्रावियो १०१८/प्र.क्र.४४/ रेशीम, दि. 3 मे, २०१८ 
अन्वये “राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेंतर्गत राज्यातील रेशीम उद्योगाकरीता पायाभूत सुविधांसाठी सहाय्य 
(राज्य हिस्सा ४० टक्के)” ही नवीन योजना प्रसिध्द करण्यात आली आहे. 

या योजने अंतर्गत अर्थसहाय्य वितरीत करण्यासाठी नवीन लेखाशीर्ष उघडण्यास मंजूरी देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय: 


“राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेंतर्गत राज्यातील रेशीम उद्योगाकरीता पायाभूत सुविधांसाठी सहाय्य 
(राज्य हिस्सा ४० टक्के)” या योजनेसाठी अर्थसहाय्य वितरीत करण्यासाठी सन २०१८-१९ या आर्थिक 
वर्षापासून खालील प्रमाणे नवीन लेखाशीर्ष उघडण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


मागणी त्र त. क Small Industries 
- Vi [ | 
मुख्य लेखाज्ीर्ष-२८५१ ग्रामोद्योग व लघुउद्योग ? ? 
१०७- रेशीम उदयोग (107) Sericulture 
(02) राष्ट्रीय कृषी विकास योजना (RKVY) | (02) - Assistance under Rashtriya krishi vikas 
अंतर्गत सहाय्य (वस्त्रोद्योग) Yojna (RKVY) (Textile) 
(०२)(०१) राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेंतर्गत (02)(01) Assistance for basic infrastructure for 
राज्यातील रेशीम उद्योगाकरीता Sericulture in the State under the 
भूत धांसाठी सहाय्य (राज्य Rashtriya krishi vikas Yojna (State share 
पायाभूत सुवि सहाय्य (राज 40 %) 
हिस्सा ४० टक्के) 
(२८५१ ६५९२) (2851 6592 ) 
33 - अर्थसहाय 33 - Subsidies 


शासन निर्णय क्रमांकः केंपुयो २०१८/ प्र.क्र. ५१/रेशीम कक्ष 


२. सदर शासन निर्णय नियोजन विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र. ४०/१४३१, दि. ०४.०६.२०१८ अन्वये 
व मा. महालेखापाल, मुंबई यांच्या क्र. सं: ख.वि./चा-१ सहकार,पणन व TANT विभाग/ यूओआर-२९/ 
२०१८-१९/४४३ दिनांक २१.०६.२०१८ मान्यतेनुसार तसेच वित्त विभाग अनौपचारिक संदर्भ अनौसं क्र. - 
२८७/२०१८/व्यय-२, दिनांक ०८.०६.२०१८ व दिनांक २२.०६.२०१८अन्वये दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्यांचा सांकेतांक क्रमांक २०१८०७२६१२१३३९१३०२ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजिटल स्वाक्षरीने सांक्षाकित करण्यात आला आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Ashish Anaclet 7८ 


, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
5.4.2 1663938db95bf4b157b5906fb45b1 7fdf64e8db800c9618. 
146 c, 
serialNumber=4c69f8b/7f1 3f76b97aa93b0d155291c61823c6e1d678a5 
(0 e ५ 55f6eb04d1a38750cf, cn=Ashish Anaclet Lopes 
Date: 2018.07.26 12:20:21 +05'30' 


(आ.अ.लोपिस) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


ou=Co-Operation Marketing 


१. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा), मुंबई, 
२. महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा), नागपूर, 
३. सचिव, (वस्त्रोद्योग), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई - 32, 
४. संचालक (रेशीम), रेशीम संचालनालय,नागपूर, 
५. उप सचिव (वस्त्रोद्योग सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मुंबई - ३२, 
६. अवर सचिव, १७-स,(सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग), मंत्रालय, मुंबई - ३२, 
सर्व कोषागार अधिकारी, 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 
. निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई, 
१०. कक्ष अधिकारी, (वित्त विभाग), व्यय २ - /अर्थसंकल्प-१३), मंत्रालय, मुंबई - ३२, 
११. कक्ष अधिकारी, (नियोजन विभाग) कार्यासन-१४३१, मंत्रालय, मुंबई -३२, 
१२. निवड नस्ती, 


पृष्ठ २ पैकी २ 


